१ 


RNI No.MAHBIL/ 2009/ 40124 


utte 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग पाच 


वर्ष २, अंक १३ 


मंगळवार, जुलै १९, २०१६ / आषाढ २८, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ जुलै २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक , महाराष्ट्र विधानसभा नियम १२३ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No.XXIV OF 2016 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL 
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) 

ACT, 1963. 


सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २४ . 


१ ९ ६४ चा 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
महा.२०. विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३, 

यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 

महाराष्ट्राच्या 

राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही 
करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , 
म्हणून , त्यांनी दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) 
अध्यादेश , २०१६ प्रख्यापित केला होता 


•. 


२०१६ चा 
महा.अध्या . 

१५ . 


• 


भाग पाच - २५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग पाच, जुलै १९, २०१६ / आषाढ २८ , शके १ ९ ३८ 


. 


१ . 


सन १ ९ ६४ चा 


महा.२० . 


मुख्य अधिनियम " 


२० याच्या कलम 


. 


" 


सन १ ९ ६४ चा 


२० याच्या कलम 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , 
प्रारंभ . २०१६ , असे म्हणावे . 

( २) तो , दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( यात यापुढे ज्याचा १९६४ चा 
महाराष्ट्र 

असा करण्यात आला आहे ), याच्या कलम २ मधील , पोट -कलम (१ ) 
अधिनियम क्रमांक 

मध्ये , 
२ ची सुधारणा. 

( क ) खंड ( फ -१ अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( फ -१ ब) “ ई-पणन ” याचा अर्थ, आनुषंगिक कार्यासह कृषि उत्पन्नाचे इलेक्ट्रॉनिक 
प्रणालीद्वारे पणन , असा आहे ; "; 
( ख ) खंड ( ह ) मध्ये , या अधिनियमाच्या या मजकुरानंतर , 

कलम ५ खालील 

हा 
मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये, पोट- कलम (२ ) नंतर, पुढील पोट -कलम समाविष्ट करण्यात 
महाराष्ट्र येईल : 
अधिनियम क्रमांक 

( २ अ) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही व्यक्तीस, कलम ५ अन्वये 
६ ची सुधारणा . 

स्थापन केलेल्या बाजाराबाहेर, अनुसूचीतील बाब ( सात) फळे आणि ( आठ ) भाजीपाला यांखालील सर्व 
नोंदीत , आणि बाब (दहा ) व्यंजने , मसाल्याचे व इतर पदार्थ याखालील नोंदी ( २ ), ( ३), ( ४ ) आणि 
( ५ ) यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कृषि उत्पन्नाचे पणन करण्यासाठी , कलम ५ ड मध्ये तरतूद केली असेल 
त्याखेरीज , कोणत्याही लायसनची किंवा परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही , आणि अशा पणनाचे 
बाजार समितीकडून विनियमन केले जाणार नाही. ". 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये , 
महाराष्ट्र 

( क ) पोट -कलम (१) मधील , तिसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात 
अधिनियम क्रमांक 
२० याच्या कलम 
३१ ची सुधारणा . 

परंतु तसेच, ज्या कृषि उत्पन्नाच्या संबंधात इतर कोणत्याही बाजार समितीने , खाजगी 
बाजार , शेतकरी- ग्राहक बाजार , विशेष वस्तूंचा बाजार किंवा राज्यातील थेट पणन अंतर्गत या 
कलमाखालील फी या अगोदरच बसविलेली असेल आणि ती वसूल केलेली असेल अशा कृषि 
उत्पन्नाच्या संबंधात , किंवा कोणत्याही बाजार क्षेत्रात कोणतीही यंत्रसामग्री किंवा कामगार यांच्या 
मदतीविना चालविण्यात येणाऱ्या उद्योगामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या घोषित कृषि 
उत्पन्नाच्या संबंधात , कोणत्याही बाजार क्षेत्रात अशी कोणतीही फी बसविता येणार नाही आणि 
ती वसूल करण्यात येणार नाही. ”; 

( ख ) पोट - कलम ( २ ) मध्ये, “ अडत्यानी " या मजकुराऐवजी, खरेदीदारांकडून अडत्यांनी 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


सन १ ९ ६४ चा 


४ . 


येईल : 


“ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग पाच , जुलै १९, २०१६ / आषाढ २८, शके १ ९ ३८ 


. 


२०१६ चा 

( १ ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१६, हा , याद्वारे , सन २०१६ चा 
महा . निरसित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र अध्यादेश 
अध्या . १५ . 

क्रमांक १५ याचे 
( २ ) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये निरसन व 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला व्यावृत्ती . 
आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या 

मुख्य 

अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा यथास्थिति , काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 
काढण्यात आलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


~ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग पाच, जुलै १९ , २०१६ / आषाढ २८, शके १ ९ ३८ 

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 
बाजार क्षेत्रातील शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या पणनाचा, आणि त्यासाठी राज्यात स्थापन केलेल्या 
बाजारांचा तसेच, खाजगी बाजारांचा व शेतकरी -ग्राहक बाजारांचा विकास व विनियमन करणे, अशा बाजारांच्या 
संबंधात स्थापन करावयाच्या किंवा बाजारांशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनासाठी कार्य करणाऱ्या बाजार 
समित्यांना अधिकार प्रदान करणे , आणि बाजार समितीच्या प्रयोजनासाठी बाजार निधी स्थापन करणे आणि 
पूर्वोक्त बाबींशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी तरतूद करणे, यांसाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ ( सन १ ९ ६४ चा महा. २० ) अधिनियमित केला आहे . 

२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विनियमन ) ( सुधारणा) अधिनियम, २००५ ( २००५ चा महा. ४८ ) 
याद्वारे उक्त अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे , त्याद्वारे शेतकऱ्यांकरिता त्यांचे कृषि उत्पन्न 
विकण्यासाठी विभिन्न पर्यायी बाजारांचे विकल्प निर्माण करण्यात आले आहेत . २००५ च्या उक्त सुधारणा 
अधिनियमाद्वारे , उक्त अधिनियमात खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार , विशेष वस्तूंचा बाजार स्थापन 
करण्याच्या , थेट पणन आणि कंत्राटी शेती कराराबद्दलच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत . 
या विभिन्न पर्यायी पणन व्यवस्थेअंतर्गत होणारे व्यवहार हे केवळ संबंधित बाजार 
समित्यांसाठी अधिसूचित केलेल्या बाजार क्षेत्रांतर्गतच होतात . 

३. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या सौदा शक्तीची जास्तीत जास्त सुनिश्चिती व्हावी, आणि निकोप स्पर्धा 
वाढीस लागावी , जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नासाठी रास्त किंमत मिळणे शक्य होईल , म्हणून , महाराष्ट्र 
शासनास, उक्त अधिनियमात विवक्षित सुधारणा करणे इष्ट वाटले. त्यावेळी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांची 
ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत : 

( एक ) कृषि उत्पन्नाचे ई-पणन करण्याची तरतूद समाविष्ट केल्याने, त्याद्वारे ऑनलाईन बाजार 
( virtual markets ) स्थापन करण्याची मुभा मिळेल , ज्यातून कमीत कमी खर्च होईल आणि 
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाची वाजवी किंमत मिळेल 

( दोन ) कलम ५ अन्वये स्थापन केलेल्या बाजाराबाहेर होणाऱ्या कायदेशीर व्यवहारांना परवानगी 
देऊन फळे व भाजीपाल्याच्या व्यापाराचे उदारीकरण करण्यासाठी केवळ बाजारांतर्गत होणाऱ्या फळांचे 
आणि भाजीपाल्याच्या पणनाचे विनियमन हे , संबंधित बाजार समितीकडून केले जाईल. 
त्याद्वारे बाजाराकडून देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाबरोबरच शेतकऱ्यांना आणखी जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य मिळवून 
देण्यासाठी पर्यायी पणन मार्गाची तरतूद करणे ; 

( तीन ) कृषि उत्पन्नाची मुक्त आवक होण्यासाठी आणि त्या कृषि उत्पन्नाचा व्यापार सुरळीत 
चालण्यासाठी , एका ठिकाणीच फी बसविण्याची तरतूद समाविष्ट करणे. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ (१९ ६४ चा महा . २० ) यात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक 
५ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१६ ( सन 
२०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५ ) प्रख्यापित केला होता. 

५ . उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा , या विधेयकाचा 
हेतू आहे. 


४ . 


. 


मुंबई, 
दिनांक १२ जुलै २०१६ . 


सुभाष देशमुख , 

पणन मंत्री. 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक १९ जुलै २०१६. 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


